कै.बाळासाहेब सावंत यांच्या मौजे जाकिमि-या, 
ता.रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी येथील स्मारकासाठी 
निधी मंजूर करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्मारक- ३१०९/प्र. क्र. ५०/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. स्मारक- ३१०९/प्र. क्र. ५०/०९/२९, दिनांक ३१.०३.२०१० 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.स्मारक-३११०/प्र.क्र.५०/२००९/२९, दिनांक १८.११.२०१० 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.स्मारक-३१०९/प्र.क्र.५०/२९, दिनांक १३.०४.२०१८ 
४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.स्मारक-३१०९/प्र.क्र.५०/२९, दिनांक १६.०८.२०१८ 
4) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे पत्र क्र. जिनिस/21_।-३/१-३/स्मारक/५८९/२०२१, दिनांक १२.०७.२०२१ 
६) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दिनांक १४.१०.२०२१ 
प्रस्तावना: 


कै.बाळासाहेब सावंत यांचे मौजे जाकिमि-या, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी येथे स्मारक बांधण्यासाठी 
रु.१०४.९३ लाख इतक्या रकमेच्या आराखडे व अंदाजपत्रकास उपरोक्त अनु.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून अनु. क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये रु. ५०.०० लाख उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये रु.७४.२६ लाख (रुपये चौ-याहत्तर लाख सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. तथापि जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या ७४.२६ लाख इतक्या 
रकमेपैकी रु. १२.७६ ळाख इतका निधी खर्च झाल्याने उर्वरित निधी रु.६१.५० ore इतका निधी समर्पित केलेला आहे. 
रु. ६२.७६ लाख इतक्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी सादर केले आहे. 

सदर स्मारकासाठी उर्वरित रु.९३.३३ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 
यांनी दिनांक १२.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये मागणी केली आहे. सदर निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
कै. बाळासाहेब सावंत यांचे मौजे जाकिमि-या, ता.रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी येथील स्मारकाच्या उर्वरित 
कामासाठी रु. ६२.५७ लाख (रुपये बासष्ट लाख सत्तावन्न हजार फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो खालील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक -ए-४, 

मुख्य लेखाशीर्ष, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे 

८०- सर्वसाधारण, ८००-राज्य योजना 

(०००२) राष्ट्रपुरूष/थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकाम 

(२०५९ ३१७७, ५३ मोठी बांधकामे 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ मधील तरतुदीचे 
पालन करण्यात यावे. तसेच वितरीत निधी ठेव बांधकामाच्या स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्गन करता 
चाळू आर्थिक वर्षामध्ये स्मारकाच्या कामासाठी खर्च करण्याची जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- ३१०९/प्र. क्र. 4o/ 


४. उपरोक्‍त निधीमधून खर्च करण्यासाठी सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
रत्नागिरी (सांकेतांक क्रमांक १४०१००१०३९) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर निधीच्या खर्चाची, निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल, मुंबई यांना सादर करण्याची तसेच 
महालेखापालांच्या लेख्यांशी GAAS घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांची राहील. 

4, हा शासन निर्णय, प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारातंर्गंत किंवा त्या-त्या विभागांना वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तिय अधिकारातंर्गत असलेल्या प्रकरणाबाबत देण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ सोबतचे 
परिशिष्ट मधील अ.क्र.९ मधील प्रत्येक मुद्यांची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२२१७३७०८४७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JANA JIVA VALVI 

JANA J IVA VALVI DN: CN = JANA JIVA VALVI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2022.03.22 17:39:03 +05'30" 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.पालकमंत्री, जिल्हा रत्नागिरी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. अप्पर मुख्य सचिव, (र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

१२. निवासी उपजिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 

१३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, रत्नागिरी 

१४. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५ / कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय- ४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी, (इमा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवडनस्ती कार्यासन २९, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


